शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत 
yo ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा 
उपलब्ध करुन देण्याच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावास मान्यता देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १० नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 


ie) 
— 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण), 
पुणे यांचे पत्र क्र.राशैसंप्र/आय.टी//७ मुदतवाढ/२०२०-२१/१२३६, दिनांक २६ 
मार्च, २०२१. 

२) प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि.९ जून, २०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक, 
दि.१३ ऑगस्ट, २०२१. 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांचे पत्र 
क्र.राशैसंप्रपम/आय.टी.//७ प्रकल्प/२०२२-२३/३००२, दि.१० ऑक्टोबर, २०२२. 


AN 
~~ 


oS 


प्रस्तावना :- 


संचालक, विद्या प्राधिकरण, पुणे यांनी संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शालेय शिक्षण 


विभागांतर्गत सदर प्रकल्पासाठी मुदतवाढ देणेबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. याअनुषंगाने दि.९ 


जून, २०२१ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीत झालेय शिक्षण विभागांतर्गत 


कार्यालयांत ५० व्हिडीओ कॉन्फरन्स केंद्रांच्या ठिकाणी नवीन हार्डवेअर व इंटरनेट सुविधेस जुले, 


२०२१ ते जुले, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.३ अन्वये 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी सेवा पुरवठादाराचे 


रु.७८,२६,४००/- एवढया रकमेचे देयक अदा करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार 


निधी वितरणास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
२. दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधेसाठी 


खालील तक्त्यात नमूद तपशिलाप्रमाणे रु.७८,२६,४००/-(अठ्याहत्तर लाख सव्वीस हजार चारशे) 


इतक्या खर्चास याव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 


अ.क्र. तपशील निधी शेरा 
२ | १ mbps Dedicated Internet Leased Line १७,९२,४२०/- | २०२२ कालावधीमधील 
३ Operation, Maintenance & Training ५५,७२,६००/- देयक प्रलंबित आहे. 
एकूण ७८,२६,४०० 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०२२-२३ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण 


परिषद, (विद्या प्राधिकरण), पुणे तथा संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६७४/२०२२/व्यय-५, दिनांक ०१.०७.२०२२ अन्वये 


प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१११०११२९००२३२१ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sameer Anant Sawant 
Date: 2022.11.10 11:32:48 +05'30' 


(समीर सावंत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


q 


प्रत :- 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


8) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, (विद्या प्राधिकरण), पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२१/प्र.क्र.१२/संगणक 


६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) निवडनस्ती/ संगणक. 


) 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


